Blood Cell अंतर्गत हिमॅटॉलॉजी व 
सिकलसेळ कार्यक्रमांतर्गत साहित्य 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.६०४/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
Sp. SHS/Blood Cell/AA/ 28088, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
केद्र शासनामार्फत Blood Cell अंतर्गत हिमॅटॉलॉजी व सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत सन 


२०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता साहित्य खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या 


दिनांक ६ डिसेंबर, २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने 8000 Cell अंतर्गत हिमॅटॉलॉजी व सिकलसेल 


कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता साहित्य खरेदीसाठी रु. ४९३१.८८ लक्ष (रु. 


एकोणपन्नास कोटी एकतीस लक्ष अठ्ट्याऐंशी हजार wad) इतक्या रकमेची निविदा प्रक्रिया 


करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. ६०४/आ -७ 


२. प्रस्तुत कार्यक्रमांतर्गत खरेदी करावयाच्या औषधे उपकरणांचा तपशील पुढील THA “अ 


“ब” व “क” प्रमाणे आहे :- 


तक्‍ता “अ* 
Quat P.A A.P. 
B.10.7.4.2 | Printing under AFHCAFHS । 921414 20.55 | 20.54 | Approved as under: 
Training manuals for MO 1. Monthly PE 
reporting 
dad “ब” 
Sr. FMR Code _ | Name of equipment Total No Price per | Total 
No. Piece Amount 
1 B.16.1.1.1 Deep Freezer 104 4.10 426.40 
2 Tube Sealer 104 1.50 156.00 
Solar Refrigerator 31 3.85 119.35 
HPLC Machine | 8 43.00 344.0 
Total 1045.75 
Wal “ch” 
Requirement 2017-18 
Name Requirement Rate Total Total in 
Round 
Figure 
Essential Consumable List - ECL 
Sloubility Kits 82000 Kits of 50 Test 390 31980000 320 
Electrophoresis Kits 550 kits of 200 tests 10500 5775000 57.75 
HPLC kits 93 kits of 180 tests 125000 117 117 
Factor VIII assay 20 kits of 50 tests 55000 11 11 
Factor [IX assay 20 kits of 50 tests 55000 11 11 
Owren Koller Buffer 25 bottle of 15 ml each 1000 25000 0.25 
Caliberation kit 10 50000 5 5 
Control kit 10 50000 5 5 
Calcium Chloride 40 bottles of 511 for 50 1500 60000 Pa 
tests 
PT & APTT KIT 50 kits of 50 tests 8000 400000 4 
Essential Drug List - DEL 
Folic Acid (Plain) 5mg 4752332 0.16 760373.12 7.6 
Tab. Vitamin C 500mg 423900 | (0.6 | 254340 2.54 
Tab.Paracetamol 500mg 556320 0.28 155769.6 1.56 
Tab. Amoxicillin 500mg 237400 5.05 1198870 11.99 
Tab. Diclofenac sodium 50mg 451955 0.13 58754.15 0.58 
Tab. Rantac 150mg 629780 0.33 207827.4 2.07 
Tab. Albendazole 400mg 397830 1.55 616636.5 6.16 
Tab. Criprofloxacin 500mg 543850 1.3 707005 7.07 
Tab. Multivitamin/B Complex 1712424 0.17 291112.08 2.91 
Tab. Calcium 1762954 0.23 405479.42 4.05 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. ६०४/आ -७ 


Tab. Hydroxyurea 500mg 121700 3.66 445422 4.45 
inj. Ranitidine 25mg/ml 90898 1.91 173615.18 1.73 
inj. Amoxiclave 250mg 21454 11 235994 2.35 
inj. Penicillin (10 Lakh) 26870 7.2 193464 1.93 
THALASSEMIA 
Tab. Deferasirox-250mg 440000 12.35 5434000 54.34 
Tab. Deferasirox- 500mg 418000 20.33 8497940 84.98 
Tab. Deferasirox- 250mg 14000 4.4 61600 0.61 
Tab. Deferasirox- 500mg 14000 7.7 107800 1.07 
HEMOPHILIA 
Factor VII 800 Vials of Img 41275.5 33020400 330 
Factor VII with VWE 11000 Vials of 3300 36300000 363 
250 IU 
Factor VIII 50000 Vials of 2700 | 1350600000 1350 
250 IU 
Factor [X 4650 Vials of 600 12338 57371700 573 
IU 
FEIBA 2225 Vials of 500 23415 52098375 520 
IU 
Total 3718366265.5 3865.59 

३. सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) सदर साहित्याची आवऱयकता / मागणी याची area / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू साहित्यांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची 
खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका 
यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. ६०४/आ -७ 


4) 


१०) 


११) 


१२) 


8. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच » पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च FMR Code 8.१०.७.४.२, B.9§.9.9.9, 8.१६.२.५.१ 
करीता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

प्रस्तुत प्रकरणी किती निधीची खरेदी करण्यात आली व संबंधीत एपकरणे कोणत्या 
जिल्ह्यांना व किती पुरवठा करण्यात आला, याची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व 


कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


ष्‌. 


एप्रिल, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. ६०४/आ -७ 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 


घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१५२०५३७५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


A | Nilakanth Sakharkar 
aa O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 
Nilakanth 00” 
Sakharkar 00 
(अ. नि. साखरकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


